राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत 
विद्युत वाहिनी टाकणे बाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५.०८.२०२१ 


संदर्भ- ०१. महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. आव्यप्र - २०१/प्र.क्र.१६९(भाग-२)(१) व )(१अ) आव्यप्र-१, दि. २६.०२.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि.३०.०६.२०२०. 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०९.२०२०. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२०२१. 
(भाग-२) 
( ) 


०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९ /आव्यप्र-१, दि ३१.०३.२०२१ 
०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि ३१.०३.२०२१ 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि २५.०६.२०२१ 
०९. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २०.०७.२०२१. 
१०. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०५.०८.२०२१. 


शासन निर्णय : 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात 
भूमिगत विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी 
अलिबाग शहरात आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा. लि. यांनी सादर केलेल्या 
रु. ४०,२७,७६४/- (रुपये चाळीस लाख सत्तावीस हजार सातशे चौसष्ठ फक्त) यामधून Retention 
Money रु. २,४१,६६६/- रोखून ठेवण्यात आले. उर्वरित रु. ३७, ८६,०९८/- Mobilization Advance 
प्रित्यर्थ वजा करण्यात आले. जोडपत्र परिशिष्ट अ नुसार लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना रक्‍कम 
रु. ८,०५,५५२/- च्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना सादर केलेल्या देयाकामधून अग्नीमाची वसुली करून 
सिजीएसटी व एसजीएसटी ची रक्‍कम RTGS द्वारे प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

अलिबाग शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक 
इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्निम म्हणून एकुण रु. ७,९९,३९,२९०,/- प्रदान करण्यात 
आले आहे. त्यापैकी करारातील तरतुदीनुसार रु. ४,९५,९८,६३१/- एवढे अग्निम यापुर्वीच्या देयकातून 
वजा करण्यात आलेले आहेत. आता रु. ३७,८६,०९८/- एवढे अग्निम उपरोक्‍त सदर करण्यात येणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 


देयकामधून वजा करण्यात येत आहेत. उर्वरित अग्निम रु. २,६५,५४,५६१/- कराराप्रमाणे पुढील 
देयकामधून वजा करण्यात येईल. 

याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता श्री अर्जून पालव, 
लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि श्रीमती राजश्री राऊत, वित्तीय सल्लागार व सह सचिव 
यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 
योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम 
करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ( २२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाअंतर्गत 
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 

सदर आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०८०५१५५०२८६९१९ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SHRIRANG 
SHRIPATI GHOLAP os : 
(श्रीरंग घोलप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SHRIRANG SHRIPATI GHOLAP 
Gi IT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF AND 
REHABI ION DEPARTMENT, px १0: ॥०, 


प्रति, 
१ 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई 
) 
) 


४) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, HATHA, मुंबई 
५) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


